प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेंतर्गत पूरक 
अनुदान” या योजनेअंतर्गत रु.६,९८,६१,८६९/- 
इतकी रक्‍कम विमा कंपनीस वितरीत 
करण्यासाठी मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रपिवियो-२०२२/प्र.क्र.८०/११ अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: १५ नोव्हेंबर, २०२२. 


वाचा- 
१. कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. प्रपिवियो-२०१९/प्र.क्र.१२/११-अ, 
दि. ३१.५.२०१९. 
२. कृषि व पदुम विभाग, शासन परिपत्रक क्र. प्रपिवियो-२०१९/प्र.क्र.१२/११-अ, 
दि. ११.०९.२०१९. 
३. वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क.४३/अर्थ-३, दि.०४/०४/२०२२ 
४. कृषि व पदुम विभाग, शासन परिपत्रक क्र. प्रपिवियो-२०२२/प्र.क्र.८०/११-अ, 
दि. २२.०६.२०२२. 
५. संचालक (वि. व प्र) कृषि आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र क्र.कृषिआ/सां.८/ 
न्युन.१०००/३७१८३/२०२२, दि.७.११.२०२२. 
प्रस्तावना :- 


प्रधानमंत्री फसळ विमा योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार पात्र AGAMA नुकसान भरपाई 
निश्चित करण्याची कार्यवाही करण्यात येत असून काही प्रकरणी पीक विमा नुकसान भरपाई अत्यंत 
कमी प्रमाणात परिगणीत होत आहे. अशा प्रकरणांमध्ये लाभार्थी शेतकऱ्यांना विम्याच्या 
परताव्यापोटी नुकसान भरपाई रक्कम रु.१०००/- पेक्षा कमी येत असल्याने किमान रक्‍कम 
रु.१०००/ अदा करण्यासंदर्भात संदर्भ क्र. (१) अन्वये निर्णय घेण्यात आला असून संदर्भ क्र. (२) च्या 
परिपत्रकान्वये सदर योजनेसंदर्भातीलळ अवलंबवयाची कार्यपध्दती आणि अटी व शर्ती विहीत 
करण्यात आल्या आहेत. कृषि आयुक्तालयाच्या संदर्भ क्र. (५) च्या पत्रान्वये मागणी केल्यानुसार 
“प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेंतर्गत पुरक अनुदान” योजनेअंतर्गत प्रधानमंत्री पिक विमा योजना 
खरीप २०२१ करीता रु.६,९८,६१,८६९/-इतकी रक्‍कम वितरीत करण्याची बाब झासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

“प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेंतर्गत पुरक अनुदान* या योजनेअंतर्गत आयुक्‍त 
कार्यालयाने संदर्भ क्र.५ येथील दि.०७.११.२०२२ च्या पत्रान्वये प्रस्तावित केल्यानुसार प्रधानमंत्री 
पिक विमा योजना खरीप २०२१ करिता रु.६,९८,६१,८६९/-इतकी रक्‍कम वितरीत करण्यास 
शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपिवियो-२०२२/प्र.क्र.८०/११ ओ 

२. प्रस्तुत बाबींवर होणारा खर्च खाळील लेखाशिर्षाखाली सन २०२२-२३ करिता मंजूर 
केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात यावा :- 

मागणी क्र. डी -३ 

2809 - पीक संवर्धन 

११०, पीक विमा (००) (१०) प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेंतर्गत पुरक अनुदान 

(२४०१ 8०५२) (अनिवार्य) 

३३, अर्थसहाय्य 
३. सदर झासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात येणारा निधी प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेंतर्गत 
पुरक अनुदान योजनेच्या शासन निर्णय व योजनेसंदर्भातील अवलंबवावयाची कार्यपध्दती आणि 
अटी व शर्ती FARA खर्च करण्याची जबाबदारी आयुक्‍त (कृषि) यांची राहील. 
४. प्रस्तुत प्रयोजनार्थ आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण 
अधिकारी तर सहायक संचालक (लेखा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


५. प्रस्तूत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१११६१६५०१४९८०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sarita Rishi Bandekar Deshmukh 
Date: 2022.11.16 16:50:58 +05'30' 


(सरिता बांदेकर- देशमुख) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२. प्रधान सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
४. संचालक (वि.प्र), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
५. मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
६. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
सहाय्यक संचालक (लेखा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
९. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२, (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 
qo, वित्त विभाग (व्यय-१/ अर्थ-१३), मंत्रालय, मुंबई- 32 
११. सह सचिव (99-31), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक 
१२. कक्ष अधिकारी (२-ओ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपिवियो-२०२२/प्र.क्र.८०/११ ओ 


१३. 
१४. 


१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 


प्रधान सचिव (मा. राज्यपाल कार्यालय) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

विभागीय व्यवस्थापक, भारतीय कृषि विमा कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज टॉवर्स, २० वा मजला, 
दलाल स्ट्रीट,फोर्ट, मुंबई-४०० ०२३ 

विभागीय व्यवस्थापक, आयसीआयसीआय GIS जनरल इंशुरन्स कंपनी लि., मुंबई 
विभागीय व्यवस्थापक, रिलायंस जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि. मुंबई 

विभागीय व्यवस्थापक, एचडीएफसी Sl जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि., मुंबई 

विभागीय व्यवस्थापक, इफ्को टोकीओ जनरल इंशुरन्स कंपनी लि., मुंबई. 

विभागीय व्यवस्थापक, बजाज अलियांन्झ जनरल इंशुरन्स कंपनी लि., पुणे 

निवड नस्ती (कार्यासन ११-ओ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


